राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत 
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात 
आल्याने देय ठरणाऱ्या लाभांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२६/सेवा-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०३.०५.२०२४. 
वाचा:- 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो- २०१७/प्र.क्र. २६/सेवा ४, दि.२८.०७.२०१७. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना 


खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात आली आहे - 

“सर्व आहरण व संवतिरण अधिकारी यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत नियत 
वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या सभासदांची सेवानिवृत्ती दिनांकापूर्वी लगतच्या ३ महिन्यात 
अंशदाने कपात करु नयेत व कोषागार अधिकारी यांनीही देयक पारित करीत असतांना याची 
दक्षता घ्यावी.” 

सदर परिच्छेदामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे - 

“सर्व आहरण व संवतिरण अधिकारी यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत राज्य शासकीय 
कर्मचाऱ्याच्या नियत वयोमान सेवानिवृत्ती दिनांकापूर्वी लगतच्या १ महिन्यात मासिक अंशदान 
कपात करु नयेत व कोषागार अधिकारी यांनीही देयक पारित करीत असतांना याची दक्षता 
घ्यावी.” 
सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक २०२४०५०३१२३३३६०७०५ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANISHA 
YUVRAJ KAMTE 


(मनिषा यु.कामटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
३) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
8) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२६/सेवा-४ 


संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पूणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

सह संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर. 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व कोषागार अधिकारी, 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ न्याय शाख) मुंबई, 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 

मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई. 

आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सर्व) 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, 
मुंबई - ४०००३२. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 

मंत्रालयाच्या निरनिराळ्या विभागांच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख, 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

संचालक (तंत्र शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, महानगरपालिका WIR, मुंबई, 

कुल सचिव, सर्व कृषि व कृषितर विद्यापीठे, 

वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 

निवड नस्ती, कार्यासन सेवा-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


